मृद व जलसंधारण विभागाकडे विकल्प दिलेल्या 
श्री.सुरेश देवसिंग जाधव, शाखा अभियंता यांच्या 
समावेशनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.१७२ (भाग-१)/जल-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २४ जून, २०२४ 


वाचा :- १) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप २०१६/प्र.क्र.८८ 
(भाग-९)/जल-२, दि.३१/५/२०१७ 
२) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक : आस्थाप २०१६ 
/प्र.क्र.८८ (भाग-९)/जल-२, दि.३१/५/२०१७ 
३) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांचे मूळ अर्ज क्र.१५४/ 
२०२१ मधील दि.१७/०८/२०२२ रोजीचे आदेश. 
४) आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.आमृवजसंऔ/प्रलि- 
२/न्या.प्र./२०२३/३२९ सह, दि.०१/०३/२०२३ 
प्रस्तावना :- 
मृद व जलसंधारण या प्रशासकीय विभागाची निर्मिती उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ वरील शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण या नवीन प्रशासकीय विभागाचा आकृतिबंध 
निश्चित करण्यात येऊन, या नवीन प्रशासकीय विभागाकडे कायमस्वरूपी वर्ग होऊ इच्छिणाऱ्या 
जलसंपदा विभाग व कृषी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून दि.१५/०७/२०१७ या 
दिनांकापूर्वी विकल्प मागविण्यात आले होते. त्यास अनुसरून जलसंपदा विभागाकडील गट- “अ 
“ब*, “क* व“ड”या संवर्गातील प्राप्त झालेले सर्व विकल्प व आक्षेप विचारात घेऊन या विभागामार्फत 
याबाबतची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
श्री.सुरेश CART जाधव, शाखा अभियंता, जलसंपदा विभाग यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र.१५४/२०२१ दाखल केला होता. सदर मूळ 
अर्जाद्वारे श्री.जाधव यांनी मृद व जलसंधारण विभागाकडे सेवा समावेडानासाठी सादर केलेला 
दि.०२/११/२०१७ रोजीचा विकल्प मंजूर करून त्यांच्या नावाचा मृद व जलसंधारण विभागाच्या 
जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीत समावेश करण्याची 
मागणी केली होती. 
मूळ अर्ज क्र.१५४/२०२१ प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाने दि.१७/०८/२०२२ रोजी पारित केलेल्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने, श्री. जाधव, शाखा अभियंता यांचे मृद व जलसंधारण विभागाकडे सेवा 
WAR करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
श्री.सुरेश देवसिंग जाधव, शाखा अभियंता यांनी या विभागाकडे कायमस्वरूपी सेवा 
समावेशनासाठी दि.०२/११/२०१७ रोजी विकल्प सादर केला आहे. सबब उक्त संदर्भ क्र.१ मध्ये नमूद 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.१७२ (भाग-१)/जल-२ 


शासन निर्णय दि.३१/०५/२०१७ मधील परिच्छेद ८ (Vi) मधील तरतुदीनूसार, तसेच उक्त संदर्भ क्र.३ 
मधील मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांचे आदेश पाहता, सक्षम 
प्राधिकारी यांचे मान्यतेने, श्री.सुरेश देवसिंग जाधव, शाखा अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचे 
दि.०२/११/२०१७ या विकल्प दिलेल्या दिनांकापासून, मृद व जलसंधारण विभागाच्या “जलसंधारण 
अधिकारी (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गात सेवा समावेशन करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥/१9॥॥8.90०५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०६२४१६५९२४२०२६ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHARAD HARIBHAU 
KHARODE 


\cdfefl f5c2d9fOdda9eaad 
ay 


172C9433AE29F38 


Date: 2 


(शा. ह. GR) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल ५ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल % (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

४. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) मंत्रालय मुंबई 

५. सचिव, (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक. 

६. सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा, मंत्रालय मुंबई 

७. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 

८. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर 

९. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती/ नागपूर. 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ 

११.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यवतमाळ 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 
१३. सर्व सह सहसचिव/उप सचिव/अवर सचिव/मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१४.श्री. सुरेश देवसिंग जाधव, शाखा अभियंता, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालय 

मृद व जलसंधारण उपविभाग, दिग्रस जि. यवतमाळ (ई-मेल द्वारे) 
१५.निवड नस्ती (जल-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


